पंचायत समिती, नेर (जि. यवतमाळ) नवीन 
प्रशासकीय इमारतीकरिता फर्निचर या 
उपकामास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पंसई-२०२३/प्र.क्र.२२८/बांधकाम-०४ 
५वा मजला, 24 ASI पथ, बांधकाम भवन, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
तारीख : ०१ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय क्रमांकः ग्राम विकास विभाग क्र.पंसई-२०१६/प्र.क्र.९७/बांधकाम-०४, 
दिनांक ०९ ऑगस्ट, २०१७. 
२) अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यवतमाळ यांचे पत्र क्रमांकः 
क्र./यजिप/बांध-२/ताञा-२/५९/२०२३, दिनांक ०६ जानेवारी, २०२३. 
३) अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यवतमाळ यांचे पत्र क्रमांकः 
क्र./यजिप/बांध-२/ता.अ./२२७३/२०२३, दिनांक १२ ऑक्टोबर, २०२३. 


प्रस्तावना :- 


अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यवतमाळ यांनी वाचा मधील 
अनुक्रमांक २ व ३ येथील पत्रांन्वये नेर पंचायत समितीच्या (जि. यवतमाळ) नवीन प्रशासकीय 
इमारतीकरिता फर्निचर या उपकामास प्रशासकीय मान्यता देण्याची विनंती केली आहे. 


०२. उक्त वाचा मधील अनुक्रमांक १ येथील दिनांक ०९ ऑगस्ट, २०१७ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये, पंचायत समिती, नेर (जि. यवतमाळ) येथील नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामास 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. पंचायत समिती, नेर (जि. यवतमाळ) येथील नवीन 
प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झालेले आहे. सदर इमारतीमधील उपलब्ध फर्निचर हे कमी 
असल्याने व जुने झाल्याने मोडकळीस आलेले आहे. त्यामुळे नविन फर्निचर खरेदी करणे आवश्‍यक 
आहे. याकरीता अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यवतमाळ यांनी फर्निचर या 
उपकामाकरिता रू.२५०.०० लक्ष इतक्या रक्कमेचे सविस्तर अंदाजपत्रक सादर केले आहे. सदर 
अंदाजपत्रक सन २०२२-२३ च्या दरसूचीवर आधारित असून ते कार्यकारी अभियंता (बां), जिल्हा 
परिषद, यवतमाळ यांनी साक्षांकीत केलेले आहे. सदर अंदाजपत्रकासोबत पंचायत समितीच्या 
मासिक सभा दिनांक १८ ऑगस्ट, २०२३ ठराव क्र. ०३ अन्वये शिफारस करण्यात आलेली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पंसई-२०२२३/प्र.क्र.२२८/बांधकाम-०४ 


03. 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यवतमाळ यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या 


तांत्रिक छाननी अंती, नेर पंचायत समितीच्या (जि. यवतमाळ) नवीन प्रशासकीय इमारतीकरिता 
फर्निचर या उपकामाच्या रू.१४२.२९ लक्ष इतक्या किंमतीच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता 


देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


पंचायत समिती, नेर (जि. यवतमाळ) नवीन प्रशासकीय इमारतीकरिता फर्निचर या 


उपकामाच्या एकूण रुपये १,४२,२९,०००/- (रूपये एक कोटी बेचाळीस लक्ष एकोणतीस हजार फक्त) 


इतक्या अंदाजपत्रकीय किंमतीच्या कामांस पुढील अटींच्या अधीन राहून या शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


०२. 


१) 


4) 


पंचायत समिती, नेर (जि. यवतमाळ) प्रशासकीय इमारतीकरिता शासन निर्णय, 
सा.बां.वि.क्र.सीएटी-१०९६/प्र.क्र.१७२/इमारती-२, दि.७.१.२००४ नुसार विहीत 
केलेल्या नोंदणीकृत फर्निचर/मॉड्युलळर फर्निचर उत्पादक अथवा 
पुरवठादार/अंतर्गत सजावटकार यांच्याकडून विहीत कार्यपध्दती अनुसरुन 
फर्निचरचे काम करून घेणे बंधनकारक राहील. 

या प्रकरणी सुधारीत प्रशासकीय मान्यता दिली जाणार नसल्याने, मंजूर प्रशासकीय 
मान्यता किंमतीतच काम पूर्ण करण्याची संबधित कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा 
परिषद यांनी दक्षता घ्यावी. 

या कामी प्रशासकीय मान्यता किंमतीपेक्षा अधिक खर्च झाल्यास तो पंचायत 
समिती/जिल्हा परिषदेने सोसावा. 

प्रस्तुतचे काम हाती घेतल्यापासून जास्तीत जास्त एका वर्षात पूर्ण होईल, असे 
संबधित कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद यांनी नियोजन करावे. 

प्रस्तुत कामाचा त्रैमासिक प्रगती अहवाल वेळीच शासनास पाठविण्याची संबधित 
कार्यकारी अभियंता (बांध.) जिल्हा परिषद यांनी दक्षता घ्यावी. 


पंचायत समिती, नेर (जि. यवतमाळ) नवीन प्रशासकीय इमारतीकरिता फर्निचर या 


उपकामाच्या अंदाजपत्रकाचा सर्वसाधारण गोषवारा पुढील प्रमाणे आहे. 


Final abstract for Ner P. ५. building Furniture Work 
Sr. No. Description of Item Cost (In Rs.) 
1 Total amount of works 10779902.00 
2 Add for Contingencies charges. 431196.08 
3 Add @ 1.00% Insurance charges. 107799.02 
| 4 | Add @ 1% for Labour Insurance 107799.02 
5 Add @ 8.00% Electrical charges. 862392.16 
| 6 | Add @ 18% GST charges. 1940382.36 
Total 14229470.64 
Says in Rs. 1,42,29,000/- 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंसई-२०२२३/प्र.क्र.२२८/बांधकाम-०४ 


०३. उपरोक्त बांधकामासाठी संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्याची तांत्रिक मान्यता प्राप्त 
झाल्यानंतर अनुदान स्वरूपात, टप्प्या-टप्प्याने निधी उपलब्ध करून दिला जाणार असून, तो 
उपलब्धतेनुसार अर्थसंकल्प वितरण प्रणाली (BDS) द्वारे वितरीत करण्यात येईल. यावरील खर्च 
"२५१५-इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम १०१, पंचायती राज ३१ सहाय्यक अनुदाने (०१) (०३) जिल्हा 
परिषदांच्या इमारती बांधकामासाठी जिल्हा परिषदांना सहाय्यक अनुदाने (२५१५ ००५३)" या 
ळेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


०४. प्रस्तुत कामाची Fel GRA ट्रॅकर प्रणालीवर अद्ययावत करावी. 


०५. प्रस्तुतचा शासन निर्णय वित्तीय अधिकार, नियम पुस्तिका,१९७८ भाग पहिला, उप 
विभाग-पाच, अ.क्र.१ महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परि.क्र.१३४ खाली 
प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या फ७%७.॥1१॥1991114.४0०.11 या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२०११०४३३७२०२० असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRASHANT VINAYAKRAO PATIL 
Pp RA S H A N T DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e 
V | N A YA K R A O 814db5f8c505422af66a5628314537e, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
seriaINumber=9524CAB2D5A858B4A01FF72F5CAE 
5FDDC4F8C964F3AFC6B6249294AD88EC870D, 


PATIL प 
(प्रशांत पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१) मा. विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई. 


) 
) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
) मा.मंत्री (ग्रा. वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) प्रधान सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५) विभागीय आयुक्त, विभागीय आयुक्त कार्यालय, अमरावती विभाग, अमरावती. 
) 

) 

) 

) 


AD 


Cc wv 


o~ 


महालेखापाल, महाराष्ट्र -9 मुंबई / महाराष्ट्र -२, नागपूर. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यवतमाळ. 
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यवतमाळ. 
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, यवतमाळ. 

१०) कार्यकारी अभियंता (बां.), जिल्हा परिषद, यवतमाळ. 

११) जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा यवतमाळ. 


£33) 


S 


~ 


vo 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंसई-२०२२३/प्र.क्र.२२८/बांधकाम-०४ 


१२) मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई. 

१३) उपमुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, अमरावती विभाग, अमरावती. 
१४) जिल्हा ळेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, यवतमाळ. 

१५) सभापती, पंचायत समिती, नेर, जि. यवतमाळ. 

१६) गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, नेर, जि.यवतमाळ. 

१७ निवडनस्ती, कार्यासन बांधकाम-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ ४ पैकी ५ 


